श्रीमती मनिषा बाबासाहेब काळे, तंत्र 
अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
औरंगाबाद यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१२७/१५अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १८ जून, २०१८. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास 


प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने या विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील श्रीमती मनिषा बाबासाहेब काळे यांना 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम (सर्वश्री) बदलीने पदस्थापना शेरा 
श्रीमती मनिषा बाबासाहेब काळे, तंत्र तंत्र अधिकारी, राज्यस्तरीय सामुहिक । विनंतीनुसार 
a अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि फळप्रक्रिया व संस्करण प्रशिक्षण केंद्र, 
अधिकारी, औरंगाबाद औरंगाबाद (रिक्‍त पदी) 


२. श्रीमती काळे यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-याकडे सोपवुन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे Sear तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१८०६१८१६५६०२२६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji 


Sugriv Dp 

Sambhaji : 

Dhapate Sunt Sanh Dara 
(सु.सं. धपाटे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


overnment Of Maharashtra, 
re And ADF Department, 
ri 


प्रत, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ Weil) 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ७, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
३. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१२७/१५ओ 


४. कृषि सह संचालक, आस्थापना, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

५. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

७. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

८. निवड नस्ती /१५अ 


प्रतिलिपी, 
९. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२. मा.अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


